राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपआयुक्त 
(वरीष्ठ श्रेणी)  (गट-"अ" संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ३१.१२.२००० ची सुधारित 
अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.११६/ राउझु-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दि. ०४ ऑगस्ट, २०१७. 


वाचा : १) गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पीहडओ-२४०१/ सी.आर.-६०/ इएक्ससी-४, 
दि. ०५.०६.२००४. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी-२००७/ प्र.क्र. २२/ इएक्ससी-४, दि. २४.०७.२००७. 


परिपत्रक :- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप आयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट "अ" या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ३१.१२.२००० ची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी संदर्भाधीन दि. ०५.०६.२००४ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केली आहे. तसेच संदर्भाधीन दि. २४.०७.२००७ च्या शासन निर्णयान्वये, 
श्री. पी. व्ही. कोहोक, सेवानिवृत्त उप आयुक्त (व.श्रे), राज्य उत्पादन शुल्क यांना उप आयुक्‍त 
(व.श्रे), राज्य उत्पादन Bow या पदावरील दि. २०.०७.१९९१ हा दिनांक मानीव दिनांक म्हणून 
देण्यात आला आहे. 


तरी, सदर मानीव दिनांकाच्या अनुषंगाने, श्री. कोहोक यांचे नाव उपायुक्‍त (वरीष्ठ श्रेणी) 
(TE-H), राउशु या संवर्गाच्या दि. ३१.१२.२००० च्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये अ.क्र. ६ येथून 
वगळून त्याऐवजी प्रथम क्रमांकावर श्री. प्र. व. मिश्रा यांच्या नावाच्या आधी समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. तसेच श्री. प्र. व. मिश्रा यांचे स्थान सदर सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये १-अ असे राहील. 
त्याअनुषंगाने, उप आयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट "अ" या संवर्गाची दि. ३१.१२.२००० ची सुधारित 
अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी (प्रपत्र-अ) सोबत जोडली आहे. 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.११६/ XTS2J-9 


सदर शझहशासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१७०९०४१२१८१०७८२९ असा आहे. हे परिपत्रत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. es Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
h | Vaj | a U fa (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 134f043F 


Chavan sige ie reer eau 
(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी सर्व 
संबंधितांना मिळण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या 
दप्तरी ठेवावी. 
२. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) 
३. राउशु-१, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.११६/ XTS2J-9 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.११६/ राउञ्यु-१, दिनांक- ०४ ऑगस्ट, २०१७ सोबतचे प्रपत्र-अ 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-"अ") संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ३१.१२.२००० रोजीची सुधारित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी. 


a. | ज्येष्ठ नाव जन्मगाव व । शासकीय सेवेतील प्रथम | अधीक्षक, राउशु उप आयुक्‍त ]। जन्मतारीख/ शेरा 
क्र ता शैक्षणिक पात्रता | नियुक्‍ती पद व तारीख/ | पदावरील पदोन्नतीची पदावरील सेवानिवृत्तीची 
क्रमांक मानीव दिनांक तारीख/ मानीव तारीख पदोन्नतीची तारीख 
तारीख/ मानीव 


२०.०७.१९९ 


श्री. प्र वि. कोहोक | नाशिक/ एम. ए. | उप अधीक्षक वर्ग-२ अधीक्षक .७. 
दि. १३.३.१९६७ दि. १८.११.१९७६ दि. २०.०७.१९९१ ३१.७.२००२ 
१-अ श्री. प्र. द. मिश्रा चंद्रपूर/ उप अधीक्षक वर्ग-२ अधीक्षक वर्ग-१ २०.०७.१९९१ । २२.१०.१९४८/ 
एम.कॉम दि. २९.०८.१९७३ दि. १.१२.१९७८ ३१.१०.२००६ 


अहमदनगर/ । उप अधीक्षक वर्ग-२ दि. | अधीक्षक, वर्ग-१ २०.०७.१९९१ | २८.०१.१९४९/ 
बी.एस.सी., । २६.०९.१९७४ दि. २३.०९.१९८० ३१.०१.२००७ 
एल.एल.बी. 
अहमदनगर/ | उप अधीक्षक वर्ग-२ अधीक्षक, वर्ग-१ २०.७.१९९१ २०.१०.१९४६/ 
३१.१०.२००४ 


एम.ए. दि. ६.१०.१९७५ दि. २७.७.१९८१ 
[मानीव दि. 
२.२.१९८१] 


५ ४ | ato. पोहकर | अमरावती/ बी.ए. | उप अधीक्षक वर्ग-२ अधीक्षक, वर्ग-१ १३.०६.१९९७ | ३०.११.१९४३/ | सेवानिवृत्त 
दि. १९.८.१९७० दि. १५.११.१९७६ २०.११.२००१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.११६/ MSY-9 


अ. । ज्येष्ठ नाव जन्मगाव व । शासकीय सेवेतील प्रथम | अधीक्षक, राउशु उप आयुक्‍त | जन्मतारीख/ शेरा 
क्र ता शैक्षणिक पात्रता | नियुक्‍ती पद व तारीख/ | पदावरील पदोन्नतीची पदावरील सेवानिवृत्तीची 
क्रमांक मानीव दिनांक तारीख/ मानीव तारीख पदोन्नतीची तारीख 
तारीख/ मानीव 
दिनांक 


Se 
६ ५ | at. प्र.धु. राठोड यवतमाळ/ | उप अधीक्षक वर्ग-२ अधीक्षक, वर्ग-१ १३.०६.१९९७ १.८.१९४७/ 
बी.ए., बी.एड. | दि. २९.५.१९७८ दि. २४.८.१९८३ ३१.७.२००५ 


यी नयी Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
h | Vaj | a U fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 1 34f043f 


Chavan Ro rae ie 
(शिवाजी चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


